ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन आणि अनुसूचित 
क्षेत्र / आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 
अंगणवाडयातील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांचा 
पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती 
करण्याकरीता स्वयम प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. (लेखाशिर्ष २४०३ डी २३९) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ / प्र.क्र.७/ कार्यासन. ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 


तारीख:- ०६/०६/ २०१९ 
वाचा - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५ / अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. बीडीएस -२०१९ / प्र. क्र. ५८ / पदुम- ४. 
शासन निर्णय :- 


राज्यात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाडयामधील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांचा 
पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. टी- 
५ , २४०३, पशुसंवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाति 
क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (२३) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 
अंगणवाडयामधील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांचा पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याकरिता 
स्वयंम प्रकल्प( २४०३ डी २३९), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. ९४३.०३ लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
२. कृषि व पदुम विभागाच्या वाचा क्र. २ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार संदर्भाधीन क्र. १ 
येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये अनुज्ञेय खालीलप्रमाणे एकूण रु.३१४.३३ लाख (अक्षरी रुपये तीन 
कोटी चौदा लाख तेहतीस हजार wad) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र योजना । उदिदष्ट सन २०१९-२० मध्ये | एप्रिळ,२०१९ ते जुले,२०१९ या | सन २०१९-२० मध्ये 
सांकेतांक क्र. अर्थसंकल्पित निधी | चार माहि. करीता | वितरीत करावयाचा 
लेखानुदानाद्वारे मंजूर निधी निधी 
१ २ 3 8 4 द 

२४०३डी२३९ | १०,कंत्राटी १२.६० ४.२० ४.२० 

१ सेवा 
३३,अर्थसहाय्य ३९७.९१ २३२.६३ २३२.६३ 
५०,इतर खर्च २३२.५२ ७७.५० ७७.५० 
एकूण ९४३.०३ ३१४.३३ ३१४.३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ / प्र.क्र.७/ कार्यासन. ६ 


३. प्रकरणी नियंत्रण अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध 
करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्ट्ये इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


४. नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात व आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला 
जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद wad आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता 
खर्च करण्यात यावी. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०६१५१५२७४८२४ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 


Ra Vi Nn d fa DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, o=Tribal 


Development Department, ou=Government of 


1 Maharashtra, email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
D | (४ 3 mM ba if "ति O A (1 te Date: 2019.06.06 15:29:30 +05'30' 


( रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ / प्र.क्र.७/ कार्यासन. ६ 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


